महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली सैन्यातील 
शैर्यपदक/सेवापदक धारकांना अनुज्ञेय रक्‍कम 
मंजूर करणेबाबत. ग्रुप कॅप्टन विजय क्रिष्णात 
पाटील, जि. कोल्हापूर 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२३/प्र.क्र.१०७/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - २३/०६/२०२३. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग मगौपु-२०१७/प्र. क्र.३६०/२८,दिनांक 39.09.2098. 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६/१३४७ 
दिनांक ०७/०६/२०२३ 
प्रस्तावना : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ३१/०१/२०१९ च्या झासन निर्णयान्वये 

महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय 
अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ग्रुप कॅप्टन विजय क्रिष्णात पाटील, जि. कोल्हापूर 
यांना राष्ट्रपती सचिवाळलयाच्या आदेश क्र. २१९-प्रेस/२०२२, दि. ९ एप्रिल,२०२२ अन्वये वायुसेनापदक 
(सेवेसाठी) हे पदक प्रदान करण्यात आले आहे. संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार ग्रुप कॅप्टन विजय क्रिष्णात 
पाटील यांना रु. ७५,०००/- (रू. पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचालक,सैनिक 
कल्याण विभाग, पुणे यांनी उक्त संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
शासन निर्णय: 

उपरोक्‍त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शावल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, | शौर्य/सेवापदक पदक प्राप्त देय रक्‍कम (रुपये) 
नाव व पत्ता झाल्याचा दिनांक 


नं २६५१९(_, ग्रुप कॅप्टन वायुसेना मेडल | २६ जानेवारी, 2022 १,५०,०००/- 
विजय क्रिष्णात पाटील, (सेवेसाठी) 


Dte of PO-4, Air HQ (Vayu 
Bhawan Rafi Marg, New Delhi- 
990099) 


ल्हुणरक्कन सये 


२. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी ५० % म्हणजे रु. ७५,०००/- 
(रू. पंच्याहत्तर हजार फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित yo % रक्कम म्हणजे रु. ७५,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२३/प्र.क्र.१०७/का-२८ 


(रू. पंच्याहत्तर हजार फक्त) मा.मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत 

बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 

३. वरील परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च रु. ७५,०००/- 
(रू. पंच्याहत्तर हजार फक्‍त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, 
८०० - इतर खर्च, (००(०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११३) ०५ - बक्षिसे' या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, कोल्हापूर यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' 

म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, कोल्हापूर यांनी 

कोषागार कार्यालय, कोल्हापूर येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करावी. 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, क्र मगौपु-२०१७ /प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक ३१.०१.२०१९ मधील मार्गदर्शक 
तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२३१९०२२१३९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SUGANDHA 1. cen 


5.4.20=d4ecddac21f58159928daa9563eab597448bd 1 556ca3#% 
19101 e05e9a1 3341, postal 


DEEPAK PAWAR noes 
(सुगंधा पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२. 

४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५. 

५.जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती). 

८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, कोल्हापूर. 

९.सह संचालक, SA व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
qo. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई. 
११. ग्रुप कॅप्टन विजय क्रिष्णात पाटील, Dte of PO-4, Air HQ (Vayu Bhawan Rafi Marg, New Delhi- ११००११) 
१२. वित्त विभाग, HATHA, मुंबई Yoo 032. 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


